शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१/०४/२०१९ 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-¥/2098-Desk (MDM) दि.१७/०९/२०१९, (9 F 2). 
३) आदिवासी विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन ६, 
दि. २२/११/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र. 2 येथे नमूद 
दि. १७/०९/२०१९ च्या आदेशान्वये पहिल्या हप्त्यातील उर्वरित रु.२०२१२.८० लक्ष निधी राज्य 
शासनास वितरीत Hoo आहे. सदर निधीची केंद्र शासनाने विगतवारी सर्वसाधारण (General 
Head) लेखाशिर्षाखाळी रु.१५१२३.२२ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (5057) 
लेखाशिर्षाखाली रु.२६७०.११ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली 
रु.२४१९.४७ लक्ष अशी केली आहे. तसेच, केंद्र शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन दि. १७/०९/२०१९ च्या आदेशान्वये एकूण रक्‍कम रु.११८६४.९९ 
लक्ष निधी वितरीत केळा आहे. सदर निधीची विगतवारी केंद्र शासनाने सर्वसाधारण (General 
Head) लेखाशिर्षाखाली रु.८८७७.३८ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (50572) 
लेखाशिर्षाखाली रु.१५६७.३७ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली 
रु.१४२०.२४ लक्ष अशी केली आहे. 


केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखालील (TSP) 
नियमित निधी व दुष्काळग्रस्त भागातील निधी केंद्र हिऱ्याचा रु.३८३९.७१ लक्ष निधी वितरीत केला 
आहे. MSA पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र : राज्य : : ६० : ४० : हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, 
अनुसूचित जमाती उपयोजना लेखाशिर्षाखालील (TSP) रु.२५५९.८० लक्ष राज्य हिश्यामधून 
वितरीत होणे आवश्यक आहे. म्हणजेच अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या ळेखाशिर्षाखालील (TSP) 
केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.६३९९.५१ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन 


होती. 
शासन निर्णय:- 

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखालील 
(TSP) केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून रु.६३९९.५१ लक्ष निधी वितरीत करणे आवश्यक होते. 
तथापि, संदर्भाधीन क्र. ३ अन्वये आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमाती उपयोजना अंतर्गत 
राज्य हिऱ्याच्या लेखाशिर्षामध्ये निधीच्या अनुपलब्धतेमुळे रु.२५५९.८० लक्ष निधी पैकी 
रु. २४५०.४९ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. सबब, अनुसूचित जमाती 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


उपयोजना लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून रु.६२९०.२० लक्ष (रुपये बासष्ट 


कोटी नव्वद लक्ष वीस हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पित 
तरतूद 


वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


; 


मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ - 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६ -जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना -नकेंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (०८) 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(2202 143) 


रु.१२६६९.३९ लक्ष 


रु. ३८२९.७१ लक्ष 


मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ - 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक 
शिक्षण, ७९६ -जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना -नकेंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (०९) 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (MDM) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) 
(राज्य शहस्सा ४०%) (२२०२ 1484) 


रु. ४३०० लक्ष 


रु. २४५०.४९ लक्ष 


एकूण 


रु. १६९६९.३९ लक्ष 


रु. ६२९०.२० लक्ष 


२. सदरच्या निधी वितरणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे म्हणून यांना नियंत्रण 


अधिकारी तसेच शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व सनियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. सदरचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन 
निर्णयानुसार आणि वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकास 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ५ ते १७ मधील 


अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १३ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत 


आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. १२ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त 


झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र. 


३२३९/आर्थोपाय, दिनांक १९/०९/२०१९ अन्वये दिळेळे आहेत. सदर निधीचा विनियोग वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१९/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१११५५७५२८४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


द Digitally signed by Rajendra Shankar! 

Rajendra Sones 

st=Maharashtra, 

.5.4.20=1 1088; f64ad6dd 1 
Shankarrao Pawar क ववी 

Date: 2019.12.11 16:00:11 --05'30' 

(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्राळय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१० शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 

१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 

१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवड नस्ती - एस.डी. 3 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


